पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उप आयुक्‍त 
(मोटार परिवहन) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्याची बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-१७१९/प्र.क्र.१५७/पोल-१(अ) 

मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

दिनांक :-२६ जुलै, २०१९. 
शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२ (न) पोटकलम (२) मधील तरतुदीनुसार 

पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्‍त (मोटार परिवहन) या संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली 
प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 


श्री. प्रका आचरेकर । पोलीस उप आयुक्त (2), मोटार | अपर पोलीस अधीक्षक (तांत्रिक), 
परिवहन विभाग, मुंबई नौका विभाग, ठाणे आणि कोकण 
परिक्षेत्र 


२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. 
न्यायालयाचे आदेश, तसेच निवडणूक आचारसंहिंता असल्यास, ते विचारात घेऊन तात्काळ पुढील कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


३. संबंधित अधिकाऱ्यांस बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त 
करण्याबाबतची आवऱ्यक कार्यवाही करावी व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा 
अहवाल तात्काळ शासनास सादर करावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/५///.॥18/181951118.9०५.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२६१५२९३५२९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
KAILAS ARJUN 1000010111 


d241a604d42bb, talCods 10032, street=MAIN BUILDING, 2ND 


GAIKWAD al 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रत :- 


१. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


शासन Seal क्रमांकः रापोसे-१७१९/प्र.क्र.१५७/पोल-१(आ) 


२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. पोलीस आयुक्त, मुंबई 

८. पोलीस आयुक्त, ठाणे 

९. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मोटार परिवहन, पुणे 

१०. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्र, नवी मुंबई 

११. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/नवी मुंबई 

१४. संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 

१५. निवडनस्ती / पोल-१(अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


